कारागृहास होमगार्डच्या सेवा उपलब्ध 
करून देण्याबाबत. -- 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन पुरकपत्र क्र. एचजीएस-२०१४/प्र.क्र.१५५/विशा-८, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- २ मार्च, २०२१. 


वाचावेः-१) शासन निर्णय ,गृह विभाग, क्र.आरसीटी-२००४/प्र.क्र.१९३/पीआरएस-१, दि. १४.२.२००५ 

२)) शासन निर्णय , गृह विभाग, एचजीएस-२०११/प्र.क्र.४७/विशा-८, दिनांक १४.२.२०१४. 

३) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. एचजीएस-२०१४/प्र.क्र.१५५/विजशा-८,दि.२७.०६.२०१४ 

४) शासन निर्णय, गृह विभाग, एचजीएस-२०१९/प्र.क्र.३८/अ/विझा-८, दि.८.०३.२०१९. 

५) महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य कार्यालयाचे पत्र क्र मस/कार्या-३/२०२०/ १०९, 
दि. २१.०१.२०२१ 

प्रस्तावनाः- 


) 
) 
) 
) 


कारागृह शिपाई यांच्या रिक्‍त जागामुळे dard देखभाळ व कैद्यांवर सुयोग्य नियंत्रण 
ठेवण्यात प्रशासकीय अडचण निर्माण होत असुन त्यांचा परिणाम संपुर्ण प्रशासनावर व बंदी सुधारणा 
प्रक्रीयेवर होत आहे. त्यामुळे संदर्भाधीन क्र.१ शासन निर्णय दिनांक १४.०२.२००५ अन्वये 
कारागृहातील रक्षकांच्या Rat पदी 300 होमगार्डच्या सेवा उपल्बध करून घेण्यास पुर्वी मंजुरी 
दिली होती. तसेच संदर्भ क्र.३ शा.नि.दि. २७.६.२०१४ अन्वये कारागृह रक्षक, शिपाई पदावर 
उमेदवार उपलब्ध होईपर्यंत ३०० होमगार्ड, महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांच्याकडुन ज्या-ज्या वेळी कारागृह महानिरिक्षक, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांच्याकडील आवश्‍यकता 
व त्यांच्या मागणीनुसार उपलब्ध करून देण्यास शासन मंजुरी देण्यात आली आहे. या 
होमगार्डना संदर्भ क्र २ येथील शा.नि. दि. १४.२.२०१४ अन्वये लागू असलेले मानधन व भत्ते देण्यास 
मंजूरी देण्यात आली आहे. संदर्भ क्र ४ येथील शा.नि. दि. ८.३.२०१९ अन्वये होमगार्डच्या मानधनामध्ये 
(कर्तव्य भत्त्यामध्ये) वाढ करण्यात आली आहे. त्यास अनुसरुन होमगार्डसाठी लागू असलेले मानधन व 
भत्ते दरामध्ये कालांतराने बदल / वाढ होत असल्याने सदर मानधन / भत्त्याचे सुधारित दर या 
होमगार्डना लागू करण्याचा प्रस्ताव महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य कार्यालयाने दि. 
२१.०१.२०२१ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. त्यानुसार या शासन निर्णयात 
खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


उपरोक्त संदर्भ क्र ३ येथील दि. २७.०६.२०१४ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद २ नंतर 
पुढील परिच्छेद समाविष्ठ करण्यात येत आहे :- 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः एचजीएस-२०१४/प्र.क्र.१५५/विजा-८, 


“ तसेच यानंतर शासनाकडून वेळोवेळी लागु करण्यात आलेले होमगार्डसाठीचे सुधारित भत्ते 


(कर्तव्य भत्ता, उपहारभत्ता व धुलाई भत्ता) कारागृहास उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या सर्व 
होमगार्डना आपोआप लागू पडतील. हे सुधारित भत्ते होमगार्डला प्रदान करणे कारागृह विभागाला 
बंधनकारक राहील.” 


सदर शासन पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२१०३०२१४३४१८८५२९ असा आहे. हे 


पूरकपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Deepak Vasant Sawant 


D e e p a k Va S a n t DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=43cdfecb6fd26ff7b1b970520962ebf72d86546b9 


5 a Wa n t 2151214820b2bb31f3ccac8, cn=Deepak Vasant Sawant 


Date: 2021.03.02 14:39:33 +05'30' 


(दि.व.सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


. मा.मंत्री(गृह) यांचे खाजगी सचिव. 

. मा.राज्यमंत्री (गृह) खाजगी सचिव. 

. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहाय्यक. 

. अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहाय्यक. 

. महासमादेशक, होमगार्ड व संचालक, नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहाय्यक. 

. महालेखापाल , (लेखा परिक्षा / ळेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

. महालेखापाल , (लेखा परिक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपुर. 

९. 


कारागृह महानिरिक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


१०.अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरिक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
११.सह सचिव,( तुरुंग), गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
१२.निवडनस्ती, विशा-८, गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


